दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि 
त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये/ संस्थांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


Gat: १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६. 

2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ४/१/२०२१ 
रोजीची अधिसूचना. 

3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९ /प्र.क्र.२५१ / 
दि.क.२ दि.१२/११/२०२०. 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९ /प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.२/२/२०२१. 

५) संचालक,तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्रमांक १२/आस्था/दिव्यांग पदे/२०२१/८७, 
दि.१५/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ चे कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने संदर्भाधीन w.2 येथील दि. ०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून ती www.disabilityatfairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द केळी आहे. त्यास अनुसरून राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदे 
सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
दि. ०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर बाब विचारात घेऊन तंत्रशिक्षण 
संचालनालय आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये/संस्थांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 
दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि. ०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
यादीनुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर 
आहेत अशा पदांबाबत तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदा-या,कामाचे 
स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली 
तरी राज्य शासनाच्या सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील,अशझ्ाा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि. ०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


२. त्यास अनुसरून तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये/संस्थांच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ ते गट-ड संवर्गातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित 
करण्यात येत आहेत. 


३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि.४/१/२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय दि.२/२/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२२२१२४१४१५१०८ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Satish Jagdeorao Tidk: 
mi htra, ou= And 


Sa t | ५ h Te Department, postalCode=400032, 


1d596652773468508d937a99472988ebdda28db8 
fe 


1390601030 Tidke काका 
(सतीश ज. तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


) 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
) संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ,मुंबई 
) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण (संचालनालयामार्फत) 
) महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ,विभागीय कार्यालय, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 
१३) प्राचार्य/संचालक, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी/औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये. 
) प्राचार्य, सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) निवड नस्ती/ तांशि-१. 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक दिव्यांग-२०२१/(प्र.क्र.३२/२१)/तांशि-१, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट 


तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये/संस्थांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित पदे 


संवर्ग 


अ. 


पदनाम 


शारीरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


३ 


1 ४ | 


गट-अ 


क्र. 
२ 
१ 


संचालक 


S,ST,W,H, 
SE,C 


OL,OA 


१) राज्यस्तरीय विभागप्रमुख 

२ तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नियोजनासंबंधी शासनाचे प्रमुख सल्लागार 

3 तंत्रशिक्षणाचा दर्जा वाढ,गुणवत्ता नियोजन व विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रशासकीय विभागांशी 
संबंधित समन्वय ठेवणे 

४) राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी स्तरावरील सर्व शासकीय,अ नुदानित व 
विनाअनुदानित बाबतीत विभाग प्रमुख म्हणून कामकाज पहाणे. 

५) शासनाने विभागप्रमुखास वेळोवेळी प्रदान केलेल्या, प्रशासकीय वित्तिय शक्‍तीचा सक्षम 
प्राधिकारी. 

६) राज्य शासनाच्या विविध विभागाशी केंद्र शासनासंबंधीत विभागाशी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग व विविध संविधानिक संस्थ, अन्य राज्यातील व देशातील 
तंत्रशिक्षणाशी संबंधित संस्था यांचेशी समन्वय ठेवणे. 

७ तंत्रशिक्षण विभागातील प्रशासकीय, शौक्षणिक व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 


सहसंचालक 


S,ST,W,H, 
SE,C 


OL,OA 


१) प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून काम पहाणे. 

२) विभागातील पदवी/ पदविका स्तरावरील सर्व शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित 
संस्थांच्या बाबतीत प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून वेळोवेळी प्रदान केलेल्या प्रशासकीय,वित्तिय 
बाबींचे सक्षम प्राधिकारी. 

3 तंत्रशिक्षण संचालनालय, विद्यापीठ, विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, विविध संविधानिक संस्था, तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळ यांचेशी समन्वय साधणे. 


४ तंत्रशिक्षण विभागातील प्रशासकीय, शैक्षणिक व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 


उपसंचालक 


S,ST,W,H, 
SE,C 


OL,OA 


महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे प्रशासकीय /शैक्षणिक व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन 
तंत्रशिक्षण संचालनालयातील शौक्षणिक, वित्तीय व प्रशासकीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तंत्रशिक्षणाचा दर्जा वाढ, गुणवत्ता नियोजन आणि 
विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे. 


१ 
२ 
3 


Se << S| wa 


सहाय्यक संचालक 
(तां) 


S,ST,W,H, 
SE,C 


OL,OA,HH 


१ तंत्रशिक्षण संचालनालयातील /महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातील शौक्षणिक, वित्तीय व 
प्रशासकीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 

२ संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तंत्रशिक्षणाचा दर्जा वाढ, गुणवत्ता नियोजन आणि 
विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


५ | सिस्टीम मॅनेजर S,ST,W.H, | OL १) तंत्रशिक्षण संचालनालयातील विविध अभ्यासक्रमाशी संबंधित प्रवेशा प्रक्रीयेचे संगणकीय 
SE,C,PP व्यवस्थापन करणे. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार कामकाजाचे संगणकीय व्यवस्थापन 
करणे. 
६ | सहाय्यक सचिव | S,ST,W.H, | OL,HH १ महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातील शौक्षणिक, वित्तीय व प्रशासकीय बाबींचे व्यवस्थापन 
(तां) SE,C करणे. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तंत्रशिक्षणाचा दर्जा वाढ, गुणवत्ता नियोजन 
आणि विकासाच्या दृष्टीने विविध प्रशासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे. 
७ | सिस्टीम अनालिस्ट | 5,51,0/,॥-, | OL,HH १ तंत्रशिक्षण संचालनालयातील विविध अभ्यासक्रमाशी संबंधित प्रवेडा प्रक्रीयेचे व्यवस्थापन 
SE,C,PP करणे. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार कामकाजाचे संगणकीय 
व्यवस्थापन करणे. 
८ | प्रशासकीय S,ST,W.H, | OL.OA,HH.LV | 9) तंत्रशिक्षण विभागातील/ महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातील आस्थापना /संस्था Helles 
अधिकारी/ SE प्रशासकीय, शौक्षणिक व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 
उपसचिव (अतां) 
९ | मुख्यलेखाव S,ST,W.H, | OA.OL.HH,LV | १ तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत आस्थापना / संस्था येथील लेखा परीक्षण विषयक बाबी 
भांडार पडताळणी । SE हाताळणे. 
अधिकारी 
qo । प्राचार्य, S,ST,W,H, | OA.OL.LV १) संस्था प्रमुख म्हणून काम पहाणे. 
अभियांत्रिकी, SE,C २) संस्थेचे शौक्षणिक, प्रशासकीय व वित्तीय व्यवस्थापन पहाणे. 
वास्तुशास्त्र, 3) विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कामकाजाबाबत नियोजन /मुल्यांकन /संशोधन इ.बाबतीत मार्गदर्शन 
औषधनिर्माणझास्त्र करणे. 
व हॉटेल मॅनेजमेंट 
महाविद्यालये व 
तंत्रनिकेतने 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


| १ । प्राध्यापक, S,ST,W.H, | OA.OL १ विद्यार्थ्याना शिकविणे व प्रात्यक्षिके घेणे. 

सहयोगी SE,C 2) संस्थाप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली शैक्षणिक व्यवस्थापन पहाणे. 

प्राध्यापक/ 3) विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कामकाजाबाबत नियोजन /मुल्यांकन /संशोधन इ.बाबतीत मार्गदर्शन 
प्रपाठक/विभाग करणे. 

प्रमुख, सहाय्यक ४ विद्यार्थ्याचे शौक्षणिक हित व संस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने नवीननवीन अभ्यासक्रम तयार करणे. 
प्राध्यापक व 

अधिव्याख्याता, 

अभियांत्रिकी 

महाविद्यालये व 

पदविका संस्था 

१२ | प्राध्यापक, S,ST,W.H, | OA.OL १ विद्यार्थ्याना शिकविणे व प्रात्यक्षिके घेणे. 

सहयोगी SE,C २संस्थाप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली शैक्षणिक व्यवस्थापन पहाणे. 

प्राध्यापक/ 3) विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कामकाजाबाबत नियोजन /मुल्यांकन /संशोधन इ.बाबतीत मार्गदर्शन 
प्रपाठक/विभाग करणे. 

प्रमूख, सहाय्यक ४ विद्यार्थ्याचे शौक्षणिक हित व संस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने नवीननवीन अभ्यासक्रम तयार करणे 
प्राध्यापक व 

अधिव्याख्याता, 

वास्तुशास्त्र 

महाविद्यालये व 

पदविका संस्था 

१३ | प्राध्यापक, S,ST,W,H, | OA.OL १ विद्यार्थ्याना शिकविणे व प्रात्यक्षिके घेणे. 

सहयोगी SE,C २) संस्थाप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली शैक्षणिक व्यवस्थापन पहाणे. 

प्राध्यापक/ 3) विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कामकाजाबाबत नियोजन /मुल्यांकन /संशोधन इ.बाबतीत मार्गदर्शन 
प्रपाठक/विभाग करणे. 

प्रमूख, सहाय्यक ४ विद्यार्थ्याचे शौक्षणिक हित व संस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने नवीननवीन अभ्यासक्रम तयार करणे. 
प्राध्यापक व 

अधिव्याख्याता, 

औषधनिर्माणझास्त्र 

महाविद्यालये, 

हॉटेल मॅनेजमेंट व 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


कॅटरिंग व पदविका 
संस्था 
१४ | कर्मशाळा S,ST,W.H, | OA.OL १ संस्थेतील कर्मशाळेत विद्यार्थ्याना शिकविणे व प्रात्यक्षिके घेणे. 
अधिक्षक, पदवी व | SE,C 
पदविका संस्था 
१५ | परिक्षा नियंत्रक, S,ST,W,H, | OA.OL.HH. १ संस्थेतील विद्यार्थ्याच्या परीक्षांचे व्यवस्थापन करणे व निकाल लावणे. (विद्यार्थ्यांची नोदणी, 
पदविका संस्था SE,C शैक्षणिक व परीक्षेचे वेळापत्रक तयार करणे, निकाल घोषित करणे, परीक्षेशी संबंधित इतर 
कामे.) 
१६ | प्रशिक्षण व S,ST,W,H, | OA.OL.LV १) उद्योग समुहाश्ी संपर्क साधणे. 
आस्थापना SE,C 2) उद्योग समुहात आवश्‍यक असणा-या मनुष्यबळाचे सर्वेक्षण करणे. 
अधिकारी, पदवी व 3) कॅम्पस इंटरव्हयू /जॉब मेला यांचे आयोजन करणे. 
पदविका संस्था 3) विद्यार्थ्याना उद्योगसमुहात प्रशिक्षण व नोकरीच्या संधी मिळण्याविषयीची कामे. 
गट-ब १७ | लेखा अधिकारी S,ST,W.H, | OA.OL.LV,HH | 9) तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत आस्थापना / संस्था येथील लेखा विषयक बाबी हाताळणे. 
SE,C 
१८ | प्रबंधक/सहाय्यक | S,ST.W.H, | OA.OL.BLV १ तंत्रशिक्षण विभागातील/ महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातील आस्थापना /संस्था मधील 
संचालक SE,C प्रशासकीय, शौक्षणिक व वित्तीय बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 
(अतांत्रिक)/नियोज 
न अधिकारी/ रचना 
व कार्यपध्दती 
अधिकारी / 
सहाय्यक सचिव 
(अतांत्रिक) 
गट-क १९ ग्रंथपाल S,ST,W,H, | OA.OL.BLV,HH | १. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामावरती देखरेख ठेवणे व त्यांना कामे नेमून देणे. 
SE,C २. ग्रंथालयातील कर्मचारी त्यांना नेमून दिलेली कामे वेळच्या वेळी पार पाडतात Ht नाही ते 
पाहणे. 
३. ग्रंथालय व ग्रंथालय सेवा यांची व्यवस्था पाहणे. 
४. पुस्तके, नियतकालिके, वर्तमानपत्र यांची गरज लक्षात घेवून खरेदी करण्याची व्यवस्था करणे 
व त्यासाठी निविदा काढणे. 
५. खरेदी आदेशा जारी करणे, वर्गणी भरणे, वर्गणीचे नुतनीकरण करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


६. देयके प्रमाणित करणे. 

७. ग्रंथालयात लागणाऱ्या इतर साहित्य व फर्निचरच्या खरेदीची व्यवस्था करणे. 

८. ग्रंथालयाचे वार्षिक व पंचवार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे. 

९. बुक बँक चालविणे. 

१०. मायक्रो फिल्म, मायक्रो fthar, व्हिडीओ/ऑडिओ टेप संगणक यांच्या ग्रंथालयातील वापराचे 
नियोजन, नियंत्रण व संयोजन करणे. 

११. माहिती सेवा विद्यार्थी व प्राध्यापकांना उपलब्ध करुन देणे. 

१२. रेफ्रोग्राफीच्या कामावर देखरेख ठेवणे. 

१३. ग्रंथालयातील इतर कामे हाताखालील कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेणे. 

१४. ग्रंथालयात शिस्त, शांतता, स्वच्छता राखणे व ग्रंथालयासाठी झाडे व कुंडया लावणे. 

१५. ग्रंथालयातील साहित्य व पुस्तकांचे निलेखन व अंतिम निकाली काढण्याची कार्यवाही करणे. 
१६. ग्रंथालयाची वार्षिक पडताळणी करणे. 

१७.ग्रंथालयासंबंधी वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली इतर कामे इ. 


२० | प्रोग्रामर S,ST,W.H, | OA.OL.BLV,HH | १. कार्यालय/ संस्थांकरीता आवश्‍यक अशा संगणकीय प्रणाली तयार करणे व उपलब्ध संगणकीय 
SE,C प्रणालीची देखभाल करणे 

२. प्रणाली विश्लेषक यांना कार्यालय तथा संस्थेकरीता नवीन किंवा जुनी संगणक प्रणाली 
विकसीत करणे, राबविणे, वापरणे, दुरुस्त्या करणे करीता मदत करणे 

३. कार्यालय/ संस्थेकरीता संकेतस्थळ विकसित करणे व त्याची देखभाल करणे 

४. ऑनलाईन पध्दतीने तयार केलेल्या वेगवेगळया पध्दतींचा (प्रेसेस) वापर करणे व त्यांची 
देखभाल करणे 

५.कार्यालय/ संस्थांकरीता वेगवेगळया कार्यालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करुन त्याबाबत 
सुविधा निर्माण करणे 

६.कार्यालय/ संस्थांमधील इतर कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळया संगणकीय प्रणालींचे प्रात्यक्षिक व 
प्रशिक्षण देणे 

७. कार्यालय / संस्थांमधील वेगवेगळया संगणक प्रणालींचा भविष्यात उपयोग होईल यादृष्टीने 
वरिष्ठांना मदत करणे 

८. वरिष्ठांना वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 


२१ | अधिक्षक S,ST,W,H, | OL,OA,OAL, १. कार्यालय / संस्थेतील अधिकारी कर्मचा-यांच्या सर्व सेवाविषयक बाबी हातळणे / नियंत्रण 
SE,C,BN BLV ठेवणे. 
२. कार्यालय / संस्थेतील लेखा विषयक सर्व बाबी हाताळणे / नियंत्रण ठेवणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


3. संस्थामधील विद्यार्थी विषयक सर्व कामकाज हाताळणे / नियंत्रण ठेवणे. 

४. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील सेवा विषयक बाबी हाताळणे व मुल्य निर्धारणाचे काम 
करणे. 

५. विनाअनुदानित संस्थामधील प्राप्त होणा-या तक्रारी हाताळणे. 

६. न्यायालयीन प्रकरणात प्रबंधक / प्रशासकीय अधिका-यांना सहाय करणे. 

७. वरिष्ठांना वेळोवेळी सोपविळेली कामे करणे. 


२२ | प्रमुख लिपिक S,ST,W,H, | OL,OA,OAL, १. कार्यालय / संस्थेतील अधिकारी कर्मचा-यांच्या सर्व सेवाविषयक बाबी हातळणे / नियंत्रण 
SE,C,BN | BLV ठेवणे. 

२. कार्यालय / संस्थेतील लेखा विषयक सर्व बाबी हाताळणे / नियंत्रण ठेवणे. 

3. संस्थामधील विद्यार्थी विषयक सर्व कामकाज हाताळणे / नियंत्रण ठेवणे. 

४. अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील सेवा विषयक बाबी हाताळणे व मुल्य निर्धारणाचे काम 
करणे. 

५. विनाअनुदानित संस्थामधील प्राप्त होणा-या तक्रारी हाताळणे. 

६. न्यायालयीन प्रकरणात प्रबंधक / प्रशासकीय अधिका-यांना सहाय करणे. 

७. वरिष्ठांना वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 


२३ | लघुलेखक S,ST,W,H, | OL,OA,OAL, १. संचालक/ सहसंचालक यांचे स्विय सहायक म्हणून कामकाज पाहणे. 
(उच्चश्रेणी) SE,C,BN BLV 2. गोपनीय कामकाज हाताळणे 
३. अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाळ कामकाज हाताळणे गोपनीय अहवाल जतन 
करणे 


४. महत्वाचे पत्रव्यवहाराचे कामकाज पाहणे 
५. विविध बैठकांना उपस्थित राहून श्रुतलेखन घेणे व इतिवृत्त तयार करणे 
६. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे 


२४ | लघुलेखक S,ST,W.H, | OL,OA,OAL, १. संस्था /कार्यालय प्रमुख यांचे स्विय सहायक म्हणून कामकाज पाहणे. 
(निम्नश्रेणी) SE,C,BN BLV २. गोपनीय कामकाज हाताळणे 
३. अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल कामकाज हाताळणे गोपनीय अहवाळ जतन 
करणे 


४. महत्वाचे पत्रव्यवहाराचे कामकाज पाहणे 
५. विविध बैठकांना उपस्थित राहून श्रुतलेखन घेणे व इतिवृत्त तयार करणे 
६. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


२५ | लघुटंकलेखक S,ST,W.H, | OL,OA,OAL, १. श्रतलेखन घेणे 

SE,C,BN BLV २. कार्यालयातील CHICA कामे संगणकावर करणे 

३. विशिष्ट प्रकारचे काम सोपविलेले असल्यास ते पार पाडणे 

४. बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे 

५. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सोपविलेला पत्रव्यवहार करणे 

६. गोपनीय विभागाचे कामकाज पाहणे 

७. ज्या ठिकाणी लघुलेखक पद मंजूर नाहीत अशा ठिकाणी लघुलेखकाच्या सर्व कर्तव्य व 
जबाबदाऱ्या पार पाडणे 

८. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे 


२६ | भांडारपाल S,ST,W.H, | OL,OA,OAL, १.संस्थेसाठी वेगवेगळया विभागांना लागणारे साहित्य/उपकरणे/यंत्रसामुग्री/फर्निचर इत्यादी 
SE,C,BN,L | BLV पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादांरांची अद्ययावत यादी तयार ठेवणे. 
२.साहित्य/उपकरणे/यंत्रसामुग्री /फर्निचर इत्यादी उत्पादकांनी /पुरवठादारांनी तयार केलेली 
माहितीपत्रके जमा करुन विभागवार ठेवणे. 

३. पुरवठादारांनी दिलेली दरपत्रके/करारपत्रके अद्यायावत ठेवणे. 

४. संस्थेतील निकामी, जुन्या वस्तू व सामुग्री निलेखित करण्याची कार्यवाही नियमानुसार करणे. 
निर्लेखित केलेल्या वस्तुंचा लिलाव करणे. 

५. भांडारपडताळणी आक्षेपांचे निराकरण करणे. 

६. अग्निशामक उपकरणे सुस्थितीत ठेवणे. 

७. भांडारातील सर्व प्रकारच्या नोंदवहया नोंद घेवून अद्यायावत ठेवणे. 

८. खरेदीच्या संदर्भातील पत्रव्यवहार, तुलनात्मक TH, पुरवठा आदेज्ञाचे काम करणे. 

९. विभागांकडून मागणीपत्रे प्राप्त करुन वरिष्ठांच्या आदेशानुसार खरेदीची कार्यवाही करणे 

१०. वरिष्ठांनी सांगितलेली कामे वेळोवेळी करणे. 


२७ | दूरध्वनी चालक S,ST,W.H, | OL,OA,OAL, १.दूरध्वनी चालक म्हणून काम सांभाळणे. 

SE,C,BN,L_ | BLV २. बाहेरील व्यक्‍तीस माहिती उपलब्ध करुन देणेसाठी आवश्यक माहिती संकलित करणे. 
३. कामाच्या संबधीत नोंदी ठेवणे. 

४. दूरध्वनी संबधीची देयेके पारित करुन देणे. 

५. दूरध्वनी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना करणे. 

६. वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


२८ | वरीष्ठ लिपिक/ S,ST,W.H, | OA,OL, BL १. संस्था / कार्यालयामध्ये सोपविण्यात आलेली आस्थापना विषयक वेतन निश्चिती सेवा निवृत्ती, 
टिप्पणी सहाय्यक | SE,C,BN OAL,BLV रजा इत्यादी सर्व प्रकारची कामे करणे. 
२. लेखा विभागातील सर्व प्रकारची देयके, भविष्य निर्वाहनिधी, अर्थसंकल्प, खर्चमेळ इ. सर्व 
प्रकारची कामे करणे. 


३. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व परीक्षा विषयक कामकाज करणे. 

४. विद्यार्थ्यांचे शिष्यव्ती/फ्रिशीप व इतर सर्व प्रकारच्या सवळतीचे कामकाज करणे. 

५. विविध प्रकारच्या माहितींचे संकळन करणे. 

६. कार्यालय अधिक्षक व मुख्य लिपीक यांनी सोपविलेली विशिष्ट प्रकारची कामे करणे. 
७. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 


२९ | लिपिक- S,ST,W.H, | OL, BL, १.संस्था कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचा-यांची मुळ व दुयम सेवा पुस्तकात नोदी 
टंकलेखक/ SE,C,BN  । BLV,HH अद्यायावत करणे. 
वसतिगृह लिपीक २. संगणकावर इंग्रजी व मराठी टंकळेखनाचे काम करणे. 
तथा कनिष्ठ ३. आवक जावक विभागाचे सर्व कामे करणे. 
लिपीक / ग्रंथालय ४. विद्यार्थी विभागातील विद्यार्थ्यांच्या विविध सवलती, शिष्यव्ती/फ्रिशीप इत्यादी कामे करणे. 
लिपीक ५. वसतिगृहा संबधातील सर्व लिपीकवर्गीय कामे करणे. 


६. लेखा विभागातील सर्व प्रकारची देयेके तयार करण्याची कामे करणे. 
७. विविध स्वरूपाच्या माहित्या तयार करण्याचे काम करणे. 

८. कर्मचा-यांच्या सेवा नस्ती अद्यायावत ठेवणे. 

९. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 

३० | प्रयोगशाळा S,ST,W.H, | OA,OL १. संस्थेतील सर्व अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणारी यंत्र सामुग्री, उपकरणे, इ. 
सहाय्यक (फार्मसी) | SE,C,BN साहित्याची विभागवार मागणीनुसार प्रस्ताव बनवून वरिष्ठ कार्यालयास प्रशासकीय/वित्तीय 
मंजूरीकरीता सादर करणे. 

२. मंजूर झालेल्या यंत्रसामुग्री, उपकरणे, साहित्याची दरपत्रके मागवून ख्ररेदीप्रक्रिया पूर्ण करणे. 
त्यानंतर पुरवठा आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या यंत्रसामुग्री, उपकरणांची मागणीनुसार वाटप करणे 
आणि संबंधीत यंत्रसामुग्री, उपकरणे यांची इन्स्टॉलेशन रिपोर्ट प्राप्त करुन त्याची नोंद जडसंग्रह 
नोंदवहीवर घेवून त्याची दुय्यम नोंद संबंधीत विभागाकडून पूर्ण करुन घेणे. 

३. विदयार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी लागणारे उपभोग्य साहित्य, Learnt व संस्थेच्या 
साफसफाईसाठी लागणारे साहित्य यांची मागणीनुसार खरेदी करुन त्याचे वाटप करणे. 

त्यानंतर वाटप केलेल्या उपभोग्य साहित्याची नोंद उपभोग्य नोंदवहीत नोंदविणे. 

४. संस्थेचा वार्षिक भांडारलेखा अहवाल तयार करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


५. संस्थेतील जडसंग्रहाची वार्षिक अंतर्गत पडताळणी पूर्ण करुन घेणे. तसेच उपभोग्य 
साहित्याची सहामाही अंतर्गत पडताळणी करुन घेणे.. 

६. संस्थेतील जुने व निरुपयोगी जडसंग्रह साहित्याचे निर्लेखन समिती गठीत करुन निर्लेखनाची 
कार्यवाही पूर्ण करणे. 

७. निर्लेखित साहित्याची शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार लिलाव विक्री प्रक्रिया राबवून विक्री 
करणे तसेच सदर प्रक्रियेमार्फत प्राप्त ASS रक्‍कम शासनास जमा करणे. त्यानंतर शासन 
चलनाच्या नोंदीसहीत जडसंग्रहाच्या नोंदी निरंक करणे. 

८. संस्थेतील अशासकीय रद्दी, मुलांचे प्रोजेक्ट, इ. भंगार साहित्याची लिलाव विक्री प्रक्रिया 
राबवून विक्री करणे तसेच सदर प्रक्रियेमार्फत प्राप्त झालेली रक्‍कम शासनास जमा करणे. 
त्यानंतर शासन चलनाच्या नोंदीसहीत स्क्रॅप नोंदवहीमध्ये नोंद घेणे. 

९. लेखा व कोषागार, भांडारपडताळणी पथकाने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत संस्थास्तरावरुन सदर 
आक्षेपांची पूर्तता करुन वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करणे. 

१०. संस्थेत चालणारे इतर योजनांतर्गत अभ्यासक्रमाकरीता आवऱ्यक ते साहित्य खरेदी करुन 
त्याच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे. 

११. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे. 


३१ | प्रयोगशाळा 5,51,//,-, | OA,OL,BL,HH | १.प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमित दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
सहाय्यक (तां) SE,C,BN २. यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे व सुरक्षिततेचे नियम विद्यार्थ्यांना 
सांगणे. 


3. विद्यार्थ्यांना प्रात्येक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे. प्रात्येक्षिके पूर्ण करुन घेणे, 
प्रात्येक्षिकांचा मुल्यांकन अहवाल कर्मशाळा अधिक्षक/संबधीत शिक्षकांकडे सादर करणे. 
४. प्रात्येक्षिकांचे अनुषंगाने येणारी सर्व संबधीत कामे. 

५. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

६. अद्यायावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सुचनेनूसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परीक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रम जसे महसूल निर्मिती, सार्वजनिक कार्यक्रम 
इत्यादीमध्ये वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

९.वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


१.कार्यालयातील सर्व प्रकारची कामकाज विषयक माहिती संगणकावर डाटा एन्ट्री करणे. 


३२ | डाटा एन्ट्री S,ST,W,H, | OL, BL, LV, HH 
ऑपरेटर SE,C २. संकेतस्थळ अद्यायावत ठेवणे. 
3. दैनंदीन ई-मेल तपासणे व सादर करणे 
४. कार्यालय/संस्थेतील प्रवेश/परीक्षा/पदभरती संबधातील संगणकीय कामे करणे. 
५.वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 
३३ | सहाय्यक ग्रंथपाळ । 5,5,0/,-, | OA.OL.BLV १. ग्रंथालयातील पुस्तकांची नोदणी ठेवणे 
SE,C २. विद्यार्थ्याना लागणारी sea पुस्तके देणे व त्याची नोंद ठेवणे 
3. ग्रंथपाल यांना ग्रंथालयीन कामकाजात वेळोवेळी मदत करणे 
३४ । प्रभारक S,ST,W,H, | OA,OL, (४, HH | १. कर्मशाळेतील कनिष्ठ तांत्रिक पदांच्या कामकाजावर देखरेख तथा आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष 
SE,C सहभाग 
२. यंत्रसामुग्री व उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 
3. प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्‍यक खर्चिक साहित्यांची मागणी करुन वेळेत उपलब्ध होणे बाबत दक्षता 
घेणे. 
४. विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे व प्रात्यक्ष्काचा अहवाल कर्मशाळा 
अधिक्षकांकडे सबंधित शिक्षकांकडे मुल्यांकनासाठी सादर करणे. 
५. आवऱ्यकेतनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 
६. संस्थेमध्ये राबपिले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निर्मिती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 
७. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 
८. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार काम करणे. 
९. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमूल दिलेली कामे करणे. 
३५  । प्रयोगशाळा 5,51,//,-, | OA,OL,LV,HH | 9. विभागातील प्रयोगशाळेचे परिरक्षण करणे. 
सहाय्यक (अतां) SE,C २. विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे/प्रात्यक्षिक पूणे करून घेणे. 
३.प्रात्यक्षिके मूल्यांकन अहवाल कर्मशाळा अधिक्षक/संबधीत अध्यापकांकडे सादर करणे. 
३६ | निदेशक कातारी | S,ST,W,H, | OL,LV,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
82,0,(- २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 
३. विद्यार्थ्याच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 
५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 
६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 
७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 
८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 
९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 
१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 
३७ | निदेशक वीजतंत्री । S,ST,W,H, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C.BN.L २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 
3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 
४. आवड्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 
५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 
६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 
७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 
८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 
९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 
१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


३८ । निदेशक S,ST,W.H, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
विद्युतमेस्त्री SE,C,BN.L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 

३९ । निदेशक संधाता । S,ST,W,H, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवऱ्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


४० | निदेशक उपकरण | S,ST,W.H, | OA,OL,BL १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील GAMA व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
यांत्रिकी SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 


४१ | निदेशक S,ST,W,H, | OA,OL १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
सर्वसाधारण SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
यांत्रिकी उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 


3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


४२ | निदेशक जोडारी । S,ST,W,H, | OL,BL,LV,HH | 9. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 

४३ | निदेशक सुतार S,ST,W,H, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


४४ | निदेशक नळ S,ST,W.H, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
कारागीर SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 

४५ | निदेशकपत्रेनि | 5,5,0७-, | OL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
नळकारागीर SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


४६ | निदेशक S,ST,W,H, | OA,OL,BL,HH | १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
रासायनिक SE,C,BN २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
सहाय्यक उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 


३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 

४७ | निदेशक सहाय्यक | S,ST,W,H, | OA,OL,BL,HH | 9. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
रासायनिक SE,C,BN २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


४८ | निदेशक साचेकार । 5,5,//,न, | OL, BL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 


४९ | निदेशकसर्वेक्षण । 5,51,0/-, | HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
उपकरण SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
अभिरक्षक उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 


3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवऱ्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवड्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


yo | निदेशक पंप S,ST,W.H, | OL,LV,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
परिचर SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 

५१ । निदेशक गवंडी S,ST,W,H, | OL,BL,HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवड्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


५२ | निदेशक आरेखक । 5,5,0/,॥-, | OL,OA १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
SE,C २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 

५३ | निदेशक S,ST,W.H, | OA, OL, १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | SEC OAL,BL,HH २. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवड्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


५४ | निदेशक इंजिन S,ST,W,H, | HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
सहाय्यक SE,C,BN,L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 


५५ 


निदेशक भूमापन 
उपकरण 
अभिरक्षक 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN,L 


HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवऱ्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


4& 


निदेडाक संग्रहालय 
सहाय्यक 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN,L 


OA,OL,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील GAMA व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

3. विद्यार्थ्याच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवऱ्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


४. आवश्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविळे जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिळेळी काम करणे. 


५७ निदेशक तारतंत्री । S,ST,W,H, | OL, HH १. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
तथा प्रयोगशाळा । SE,C,BN.L २. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
सहाय्यक उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 


3. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवऱ्यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


षु (6 


निदेशक वीजतंत्री 
यंत्रतंत्री 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OL,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


48 


निदेशक कनिष्ठ 
वीजतंत्री 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OL,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील AAT व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


६० 


निदेशक विद्युत 
उपकरण यांत्रिकी 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OL,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


६१ 


निदेशक ABTA 
मॅकेनिक 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OL, LV,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


GR 


निदेशक ऑटो 
मॅकेनिक 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


&3 


निदेशक यांत्रिकी 
आरेखक 


S,ST,W,H, 
SE,C 


OL,HH 


१. प्रयोगशाळा / कर्मशाळेतील यंत्रसामुग्रीची व उपकरणांची नियमीत दुरुस्ती व देखभाल करणे. 
२. प्रात्येक्षिाकांसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे सुस्थितीत ठेवण्यास मदत करणे./ यंत्रसामुग्री व 
उपकरणांची सुरक्षिततेबाबत दक्षता घेणे. 

३. विद्यार्थ्यांच्या प्रात्येक्षिकांच्या वेळी अध्यापकांना आवश्‍यक ते सहाय करणे/ विद्यार्थ्यांना 
प्रात्यक्षिके पूर्ण करण्यास मार्गदर्शन करणे, प्रात्यक्षिके पूर्ण करुन घेणे, प्रात्यंक्षिकाचा अहवाल 
कार्यदेशकास / प्रभारकांस सादर करणे. 

४. आवश्‍यकतेनुसार संस्था व संस्था परिसरातील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. 

५. संस्थेमध्ये राबविले जाणारे इतर उपक्रमे जसे महसुल निमिर्ती, सार्वजनिक कार्यक्रम इ. मध्ये 
वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार जबाबदारी पार पाडणे. 

६. अद्यावत यंत्रसामुग्रीसाठी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी प्रशिक्षण पूर्ण करणे. 

७. परिक्षेच्या कामकाजात वरिष्ठांच्या निदेशानुसार काम करणे. 

८.विभागातील उपकरणे, यंत्रे,हत्यारे व इतर सामुग्री यांचा भार घेणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे. 

९. संस्थेच्या उत्पादनात्मक व चाचणी कामात मदत करणे. 

१०. वरिष्ठांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली काम करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


Tos 


eke) 


पंप परिचर 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OL,LV,HH 


१.जल प्रयोगशाळेतील फ्रान्सिस व्हील टर्बाइन, पेल्टर व्हील Casa, रेसीप्रिकेटींग पंप, 
सेंट्रीफयुगल पंप, थ्री सिंगल फेज अशा पंपावरील काम येणे आवश्‍यक 

२. कर्मशाळेतील Hac पंप मज्ञीनचे दुरुस्तीचे व विद्युत प्रवाह देवून चाळू करण्याचे काम येणे 
आवश्‍यक 


गि 


प्रयोगशाळा परिचर 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OA,OL,DL, HH 


१.प्रयोगशाळा सहायक उपलब्ध नसल्यास त्यांची कामे करणे. 

२. प्रयोगशाळा मदतनीस म्हणून काम करणे. 

३.प्रयोगशाळा.उपकरणांची स्वच्छता करणे. प्रयोगशाळा स्वच्छ ठेवणे. 

४. प्रयोगशाळा यांना टूल्स, सामान विद्यार्थ्यांना देणे व परत घेणेचे कामात मदत करणे. 
५. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


&& 


वसतिगृह परिचर 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OA,OL,HH 


१. वसतीगृह उघडणे व बंद करणे 

२. वसतिगृह मदतनीस म्हणून काम करणे. 

३. वसतिगृहाची स्वच्छता करणे 

४. नस्ती व गठ्ठे व्यवस्थितरीत्या लावून घेणे. सूचनेनुसार फाइलींग करणे. 

५. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. 

६. डाक ने आण करणे/पाकिटे बंद करणे, त्यावर मुद्रांक लावणे/कोषागारात देयके सादर 
करणे/बँकेतीलळ कामात मदत करणे/झेरॉक्स काढण्याची काम करणे 

७. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


६७ 


भांडार परिचर 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OA,HH 


१. भांडारपाल उपलब्ध नसल्यास त्यांची कामे करणे. 

२. भांडार मदतनीस म्हणून काम करणे. 

३. भांडारातील उपकरणांची स्वच्छता करणे. 

४. भांडारातील सामान विद्यार्थ्यांना देणे व परत घेणेचे कामात मदत करणे. 
५. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


GC 


ग्रंथालय परिचर 


S,ST,W,H, 
SE,C,BN.L 


OA,HH 


१. ग्रंथालय सहायक उपलब्ध नसल्यास त्यांची कामे करणे. 

२. ग्रंथालय मदतनीस म्हणून काम करणे. 

3. ग्रंथालयातील उपकरणांची/ पुस्तकांची स्वच्छता करणे. 

४. पुस्तके विद्यार्थ्यांना देणे व परत घेणेचे कामात मदत करणे. 
५. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३२/२१/तांशि-१ 


६९ सर्व्हेक्षण परिचर S,ST,W.H, | OA,OL,HH १. सहायक उपलब्ध नसल्यास त्यांची कामे करणे. 
SE,C,BN.L २. मदतनीस म्हणून काम करणे. 
३. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 
७० शिपाई S,ST,W,H, | OL,HH, LV/B १.कार्यालय उघडणे व बंद करणे. 
SE,C,BN.L २. नेमून दिलेल्या ठिकाणांची स्वच्छता करणे. 
३. संस्थेची/कार्यालयाची स्वच्छता राखणे. 
४.नस्ती व गठ्ठे व्यवस्थितरित्या लावून घेणे. 
५. सुचनेनुसार फाईलिंगचे कामे करणे. 
६. कर्मचा-यांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. 
७. डाक ने आण करणे/पाकिटे बंद करणे, त्यावर मुद्रांक लावणे/कोषागारात देयके सादर 
करणे/बँकेतील कामात मदत करणे/झेरॉक्स काढण्याची काम करणे 
८. वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 
७१ ग्रंथालय शिपाई S,ST,W.H, | OA,OL,HH १.कार्यालय उघडणे व बंद करणे. 
SE,C,BN.L २. कार्यशाळेतील यंत्राची स्वच्छता करणे व देखभाल करणे 
७२ यंत्र परिचर 5,51,0/,-, | OL,OA, LV/B ३. कार्यशाळेतील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना प्रात्यक्षिकांच्या वेळी मदत करणे 
SE,C,BN.L ४. वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 
७३ हमाल 5,51,0/,-, | OL,HH, LV/B १. संस्थेतील परिसराची व संस्थेची साफसफाई करणे 
SE,C,BN.L २. वरीष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे. 
७४ सफाईंगार S,ST,W,H, | OL,HH, LV/B 
SE,C,BN.L 


Abbreviations for column no.4 


S- Sitting, ST-Standing,W- Walking, BN- Bending, L-Lifting, KC- Kneeling & Crouching, PP-Puliing & Pushing, MF- Manipulation by Fingers, SE- 


Seeing, H- Hearing, C- Communication 


Abbreviations for column no.5 


OL= One Leg, 
OH=Orthopedically Handicapped, CP= Cerebral Palsy, 


BL= Both Leg, OA= One Arm, OLA = One Arm & One Leg, B= blind , LV= Low Vision, H= Hearing , MW=Muscular Weakness, 
LC=Leprosy Cured, VH=Visually Handicapped, HH=Hearing Handicapped, AAV=Acid 
Attack Victim, D=Dwarfism, MD=Muscular Dystropy, A= Autism, ID= Intellectual Disability, SLD=Special Learning Disability, MI=Mental Illaness 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


